सन २०१३-१४ करिता भारतीय संविधानाच्या 
अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये सिकरूम बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय -२०१८/प्र.क्र.४५/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २९ /०८ /२०१८ 
वाचा- 
%$ आदिवासी विकास विभागाचे पत्र क्र.केंद्रिय-२०१३/प्र.क्र.ई६४९/का.१९,दि.३०.०४.२०१३ 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१४०२०/(१४)/२०१३-एसजी-।,दि.२७.०५.२०१३ (२पत्रे) 
3) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्ण क्रमांकः केंद्रिय-२०१३/प्र.क्र.६९/का-१९ 
दि. १४/०६/२०१३ व दि.२६.१२.२०१३ 
४ आयुक्‍त आदिवासी विकास नाशिक, यांचे पत्र क्र. भासअं-२०१६/प्र.क्र.२३/का.८(४/४७५ व १६८०, 
दि.१८/०१/२०१८ व दि.२६.०२.२०१८ 
प्रस्तावना - 
सन २०१३-१४ करीता भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत अनुदान या केंद्रीय 
योजनेअंतर्गत Construction of sick rooms in Govt Ashram Schools या योजनेकरीता प्रस्ताव केंद्र 
शासनास वाचा क्र.१ येथील पत्रान्वये सादर करण्यात आले होते. केंद्र शासनाने Construction of sick rooms 
in Govt Ashram Schools साठी ३२६४.०० लक्ष इतका निधी मंजूर करून वाचा क्र.२ येथील पत्रान्वये वितरीत 
केला आहे. सदर निधी खर्च करण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणेस वाचा क्र. 3 वरील शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आला आहे. सदर मंजूर निधीच्या अनुषंगाने आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी वाचा क्र. ४ 
वरील पत्रान्वये सादर केलेल्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 


शासन निर्णय- 
प्रस्तुत निर्णयाद्वारे पुढील कामांच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ कामाचे नाव अंदाजपत्रकीय 
क्र रक्‍कम (रू.) 
प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,कळवण 
ras शासकीय आश्रमशाळा गोपाळखडी ,ता.कळवण,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १७,८३,२६० 
२ शासकीय आश्रमशाळा - तताणी ,ता. सटाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १७,८०,७४९ 
३ शासकीय आश्रमशाळा भिलवाड, ता. सटाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १८,०२,६२९ 
४ शासकीय आश्रमशाळा साल्हेर ,ता. सटाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १८,०५,४५१ 
५ शासकीय आश्रमशाळा हरणबारी ,ता. सटाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १८,०२,७९५ 
द शासकीय आश्रमशाळा वाघंबा ,ता. सटाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १८,०७,५९० 
शासकीय आश्रमशाळा मानुर ,ता. सटाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १८,१६,३९८ 
८ | शासकीय आश्रमशाळा दहिदुले ,ता. सटाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १७,७१,५०६ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय -२०१८/प्र.क्र.४५/का-१९ 


अ कामाचे नाव अंदाजपत्रकीय 
क्र रक्‍कम (लक्ष.रु) 
९ | शासकीय आश्रमशाळा विरगाव पाडा ,ता. सटाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे । १६,१४,०७९ 
।१०_ | शासकीय आश्रमशाळा डोल्हारे ,ता.सुरगाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १७,८३,६४९ 
।११ | शासकीय आश्रमशाळा बूबळी ,ता.सुरगाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १७,६२,३९४ 
१२ । शासकोय आश्रमशाळा सालभोये ,ता.सुरगाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १७,८५,६८० 
१३ । शासकोय आश्रमशाळा माणी ,ता.सुरगाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १७,७४,२२३ 
१४ । शासकोय आश्रमशाळा पळसून ,ता.सुरगाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १७,८५,२७० 
१५ | शासकौय आश्रमशाळा आंबुपाडा ,ता.सुरगाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १८,२३,४५५ 
१६ । शासकीय आश्रमशाळा सराड ,ता.सुरगाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १७,९३, ६४३ 
१७ । शासकीय आश्रमशाळा भोरमाळ ,ता.सुरगाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १७,९१,०९४ 
१८ । शासकोय आश्रमशाळा करंजुल ता.सुरगाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १७,९१,७६३ 
१९ । शासकोय आश्रमशाळा खुंटविहीर ,ता.सुरगाणा ,जि.नाशिक येथे सिक रूम बांधणे १७,९१,७६३ 
प्रकल्प अधिकारी ,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धुळे 
२० | शासकीय आश्रमशाळा शोवगे ,ता.साक्री ,जि.धुळे येथे सिक रूम बांधणे १९,१८,७३२ 
२१ | शासकीय आश्रमशाळा सुकापूर ,ता.साक्री ,जि.धुळे येथे सिक रूम बांधणे 98,92,269 
२२ | शासकीय आश्रमशाळा शिरसोले ,ता.साक्री ,जि.धुळे येथे सिक रूम बांधणे १९,१७,८५० 
२३ | शासकीय आश्रमशाळा रोहोड ,ता.साक्री ,जि.धुळे येथे सिक रूम बांधणे १९.१८. १६ 
२४ । शासकीय आश्रमशाळा राईनपाडा ,ता.साक्री ,जि.धुळे येथे सिक रूम बांधणे १९,१८,४१२ 
२५ । शासकीय आश्रमशाळा नवापाडा ,ता.साक्री ,जि.धुळे येथे सिक रूम बांधणे १९,१७,९०० 
२६ । शासकीय आश्रमशाळा बोपखेल ,ता.साक्री ,जि.धुळे येथे सिक रूम बांधणे १९,१७,३३३ 
२७ | शासकीय आश्रमशाळा उमरपाटा ,ता.साक्री ,जि.धुळे येथे सिक रूम बांधणे १९,१८,५०५ 
२८ । शासकीय आश्रमशाळा वार्सा ,ता.साक्री ,जि.धुळे येथे सिक रूम बांधणे १९,१८,०९२ 
२९ | शासकीय आश्रमशाळा लौकी ,ता.शिरपूर ,जि.धुळे येथे सिक रूम बांधणे १९,१८,८४० 
३० | शासकीय आश्रमशाळा कोडीद ,ता.शिरपूर ,जि.धुळे येथे सिक रूम बांधणे १९,१८,७३५ 
प्रकल्प अधिकारी ,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,घोडेगाव 
३१ | शासकीय आश्रमशाळा गोहे ,ता. आंबेगाव ,जि.पुणे येथे सिक रूम बांधणे १८,२५,००७ 
३२ | शासकीय आश्रमशाळा तेरूगण ,ता. आंबेगाव ,जि.पुणे येथे सिक रूम बांधणे १८,८२,५०० 
३३ । शासकीय आश्रमशाळा आसाणे aT. आंबेगाव ,जि.पुणे येथे सिक रूम बांधणे १८,७४,७७६ 
३४ । शासकीय आश्रमशाळा आहुपे ,ता. आंबेगाव ,जि.पुणे येथे सिक रूम बांधणे १९,०७,५०६ 
३५ । शासकीय आश्रमशाळा राजपूर aT. आंबेगाव ,जि.पुणे येथे सिक रूम बांधणे १८, ६६,४२३ 
३६ । शासकीय आश्रमशाळा सोनावळे ,ता. आंबेगाव,जि.पुणे येथे सिक रूम बांधणे १८,४८,३९० 
३७ । शासकीय आश्रमशाळा अंजनावळे ,ता. जुन्नर ,जि.पुणे येथे सिक रूम बांधणे १८,६९,२०५ 
३८ । शासकीय आश्रमशाळा खटकाळे ,ता. जुन्नर ,जि.पुणे येथे सिक रूम बांधणे १८,८५,९४५ 
३९ | शासकीय आश्रमशाळा टोकवडे ,ता. खेड,जि.पुणे येथे सिक रूम बांधणे १८,६६,२१५ 
४० | शासकीय आश्रमशाळा खिरेश्वर ,ता. जुन्नर ,जि.पुणे येथे सिक रूम बांधणे १८,८४,७७० 
४१ । शासकीय आश्रमशाळा , सोमतवाडी ,ता. जुन्नर ,जि.पुणे येथे सिक रूम बांधणे १८,३०,५६५ 
४२ । शासकीय आश्रमशाळा घोडेगाव ,ता. आंबेगाव,जि.पुणे येथे सिक रूम बांधणे १८,११,३९४ 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोले 
४३ | शासकोय आश्रमशाळा तिरडे ,ता. अकोले ,जि.अहमदनगर येथे सिक रूम बांधणे १९,३४,६२१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय -२०१८/प्र.क्र.४५/का-१९ 


अ कामाचे नाव अंदाजपत्रकीय 
क्र रक्‍कम (रु.) 
४४ | शासकीय आश्रमशाळा रतनवाडी (मुतखेल) ,ता. अकोले , जि.अहमदनगर येथे सिक १८,७०,१४५ 
रूम बांधणे 
४५ | शासकोय आश्रमशाळा शिरपुंजे ,ता. अकोले ,जि.अहमदनगर येथे सिक रूम बांधणे १८,५९,०८३ 
४६ | शासकोय आश्रमशाळा पळसुंदे ,ता. अकोले ,जि.अहमदनगर येथे सिक रूम बांधणे १८,५३,७४८ 
४७ । शासकीय आश्रमशाळा HASH ,ता. अकोले ,जि.अहमदनगर येथे सिक रूम बांधणे १८,४२,४५४ 
४८ | शासकीय आश्रमशाळा केळीरुम्हणवाडी,ता. अकोले ,जि.अहमदनगर येथे सिक रूम १८,४७,६९३ 
बांधणे 
४९ । शासकीय आश्रमशाळा खिरविरे ,ता. अकोले ,जि.अहमदनगर येथे सिक रूम बांधणे १८,७१,८८५ 
yo । RTH आश्रमशाळा पैठण ,ता. अकोले ,जि.अहमदनगर येथे सिक रूम बांधणे १८,४२,३०९ 
५१ । शासकीय आश्रमशाळा कोहणे ,ता. अकोले ,जि.अहमदनगर येथे सिक रूम बांधणे १८,७९,८७३ 
५२ | शासकीय आश्रमशाळा केळीकोतुळ ,ता. अकोले ,जि.अहमदनगर येथे सिक रूम १८,४७,९४१ 
बांधणे 
५३ | शासकीय आश्रमशाळा पिंपरणकणे ,ता. अकोले ,जि.अहमदनगर येथे सिक रूम बांधणे | १८,७८,३५० 
५४ । शासकीय आश्रमशाळा घाटघर ,ता. अकोले ,जि.अहमदनगर येथे सिक रूम बांधणे १९,२०,८२३ 
एकूण | ९,९७,७०,४७८ 
२. विस्तृत अंदाजपत्रकानुसार वस्तु व सेवा कायद्याच्या अनुषंगाने शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित शासन 


निर्णय, परिपत्रक, सुचना इ. च्या आधारे कार्यवाही करावी. 


ce 


8. 


षु म 


६. 


उपरोक्त नमूद कामे इतर कोणत्याही निधीतून करण्यात STAT नाहीत याची खातरजमा करूनच कामे 
करण्यात यावीत.वरील कोणत्याही कामाची द्विरूक्ती होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रकल्प 
अधिकारी यांची राहील. 


या कामांची निविदा प्रक्रिया प्रचलित कार्यपद्धती / नियमांचे पालन करुन करावी. तसेच 
बांधकामासंबधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवाल शासनास विहित प्रपत्रात सादर करावे. 


सदर काम पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतची चित्रफित बनवून ती विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसारीत 
करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व अधिक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी ) मंडळ,धुळे यांची राहील. प्रस्तुत कामे पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी 
सदरील काम केंद्रिय योजनेतून पूर्ण केळे असल्याबाबतचा फलक लावण्यात यावा. 


सदर योजनेची अंमलबजावणी अंदाजपत्रके तयार केलेल्या संबंधित सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी ) 
मंडळ यांचे मार्फत करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय -२०१८/प्र.क्र.४५/का-१९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८३०१६५७४९५४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Ajitsingh R Rajput 
ded र 0५४: nt Of Mahi 
itsingh=: 
st=Mal 
25.4, 
e8la 


seriall 


Maharashtra, 
postalCode=400032, 
11413980d3efebe7cd 
8360b7b526b5159edd099, 
=32168d3 1c7d800af039db365 
}033f3f7c16b7ca135b2c868025e 


(अ.रा.राजपूत) 
कार्यासन अधिकारी 


मा.मंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्राळय,मुंबई 
प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग , मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव,वित्त विभाग, मंत्राळय,मुंबई 

सह सचिव,आदिवासी विकास, मंत्रालय,मुंबई 

AYIA, SARA विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक 


. अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
ष्र 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धुळे/राजुर/घोडेगाव/कळवण 


१०.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) सर्कल, धुळे 
११. संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१२.निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


